अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या 
अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयांतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४.१०.२०२३ 
संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.६०/जवि, दि.२६.०४.२०२३. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि) / 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/१६९१, दि.०४.०९.२०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, 
अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 
विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांच्या आस्थानेवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(वेतन), (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १९८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ 
व झासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००४१५५४१०८१२७ असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने मामा 
AMRUTA AJIT) “र 


85fc47d3c5d3d5366de, postalCod: 


st=Mahi 


serialNumber=6F5FD13E25293 1098539336E1E4B5ACCESE7F 
01F9C3FEABDS4FBD9SFAC86E18F, cn=AMRUTA AJIT 
INAMDAR 

Date: 2023.10.04 15:58:08 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई /नागपूर 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 
अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, जळगांव 
कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


२ 


3 
8 


(४) Cc 
SS] 24. SS SS 2 aS SS 


9 
८ 


९ 


शासन निर्णय : मुदवा -२०२३/प्र.क्र.६०/जवि, दि.०४.१०.२०२३ 
(दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४) 


विवरणपत्र-१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
अ.क्र. | पदनाम अधीक्षक कार्यकारी । उप उप अभियंता, ।उप अभियंता, । कार्यकारी उप उप अभियंता, | उप एकूण 
अभियंता, तापी अभियंता, ।अभियंता, ।तापी जलविद्युत तापी अभियंता, अभियंता, तापी अभियंता, 
गोदावरी तापी तापी व उपसा सिंचन | जलविद्युत व तापी तापी जलविद्युत व | art 
जलविद्युव जलविद्युत जलविद्युत व | उपविभाग क्र.२, |उपसा सिंचन । जलविद्युत व जलविद्युत व |उपसा सिंचन जलविद्युत 
उपसा सिंचन ।वउपसा ।उपसा जळगांव उपविभाग, ।उपसा सिचन | उपसा विभाग क्र.२, ।व उपसा 
मंडळ, जळगाव सिंचन सिंचन मुक्ताईनगर ।विभाग, धुळे सिंचन नंदुरबार सिंचन 
विभाग, उपविभाग विभाग क्र.१, विभाग 
जळगांव  ।क्र.१, धुळे क्र.३, 
जळगांव शहादा 
| बँ. ३ ¥ 4 ६ ७ ८ ९ ee ११ | १२ 
।_१__|कार्यकारीअभियंता | - | of | -- | eet ef 
२ उपअभियंता | -__|__0१ _|__0१ | 0१ |__0१_ | 0१ |. --___|__0१___|__0१___|०७ 
३ कनिष्ठ शा णि ०४ णि ०४ ०३ | ०४ ०४ २१ 
अभियंता/शा. 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
४ विभागीयलेखापाल | - | 0१ | J ee tt ee 0२ 
षु प्रथम लिपिक 1 - | po -- | po po | po | p of | po po = | po Loa | 
६ वरिष्ठ लिपिक ae p of | pod pF of | |. 8 ०५ pod p od | | od q2 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ ०३ ०२ शिका ०२ ०९ व्या ०२ ०२ २६ 
/लिपिक टंकलेखक 
भांडारपाल Pe | po | po po | po | p of | q po p= | po fot | १ 
मुख्य आरेखक 1१ | -- | --__| -- | --|1--_|--_|-1_|_-7__|0१_ | 
| qo | आरेखक Le | Po | po po | Po | p of | po p= | a foo | 
| 99 | अनुरेखकर ee ee ce ee i | 0१ | --___|_--____|__0१___| 0४ 
१२ ।वाहनचालक 1१ | -- | -- ic | 0१ |__--___|__0१ ___|__0१ [0६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 


१३ ।शिपाई La 


pF of | 4 


OR 


०२ OQ OQ 


१७ 


१४ ।चौकीदार 1 - | 


pF of | ति 


| 8 १ 


foe | q p od | g | od q 


og 


१५ «| aRdat Pp - | 


pF of | 4 


p of | १ 


po = pF of | g | od $ 


०६ 


१६ ।वीजतंत्री 1 - | 


pF of | 4 


p of | १ 


po = p= | = pod १ 


०२ 


एकूण ०७ 


०९ 


१५ 


an १३ ie 


११७ 


d by AMRUTA AJIT INAMDAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
A M R U J T A AJ | T RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e8265281 18408191 3b9 
postalCo 
Date: 2023.10.04 15:58:27 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


॥०९-6757013६252931098539336६1६4854008६5६75 
01F9C3FEABDS4FBD9SFAC86E18F, cn=AMRUTA AJIT 


